सोलापूर शहरातील सर्वे नं.६१७२ मधील 
२२७४.४२ चौ.मी. भूखंडावर उर्दू घर 
बांधण्यासाठी वर्ष २०२३-२४ मध्ये अनुदान 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


छासननिर्णयक्रमांकः सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६० (भाग-१/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १३.१०.२०२३ 


वाचा- 

१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०/का.४, 
दि.०२.०५.२०१७. 

२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०(भाग-१)/का.४, 
दि.१७.१०.२०१८ 

३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०(भाग-१)/का.४, 
दि.२९.०६.२०१९. 

४ शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६० (भाग-१)/का.४, 
दि.०८.०७.२०२०. 

५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०(भाग-१)/का.४, 
दि.१४.१२.२०२०. 

६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०(भाग-१)/का.४, 
दि.१८.१.२०२२ 

७ शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०(भाग-१)/का.४, 
दि.०३.०२.२०२३ 

८) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

९) जिल्हाध्रिकारी, सोलापूर यांचे पत्र क्रमांकः जि. नि.स/ अल्पसंख्याक/२०२३/१७७६, 
दि.२०.०९.२०२३. 


प्रस्तावना- 

शासन निर्णय दि.०२.०५.२०१७ अन्वये सोलापूर शहरातील सर्वे नं.६१७२ मधील २२७४.४२ चौ.मी. भूखंडावर 
उदू घर बांधण्याच्या रु.८,९७,१९,०००/- (रुपये आठ कोटी सत्याण्णव लाख एकोणीस हजार मात्र) इतक्या प्रस्तावास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरुन सदर उर्दू घरासाठी संदर्भ क्र.२ ते ७ येथील 
शासन निर्णयान्वये आता पर्यंत रु.८,१२,७८,८७८/- (रुपये आठ कोटी बारा लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार saat Aguada 
मात्र) इतके अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. आता जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी संदर्भ क्र.९ येथील पत्रान्वये 
सोलापूर उर्दू घराच्या स्थापत्य कामासाठी रु.८.०० लक्ष (रुपये आठ लक्ष मात्र) इतके अनुदान वितरित करण्याची मागणी 
सादर केली आहे. त्यास अनुसरुन सोलापूर META उदू घराच्या स्थापत्ये कामासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासननिर्णयक्रमांकःसोऊघ २०१४/प्र.क्र.६० (भाग-१)/का.४ 


शासन निर्णय- 

सोलापूर उदू घराच्या स्थापत्य कामासाठी वरील संदर्भ क्र ८ येथील वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच 
वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून रु.८.०० लक्ष (रुपये आठ लक्ष मात्र) इतका 
निधी जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांना वितरित करण्यास तसेच जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांना वितरित करण्यात आलेला निधी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, सोलापूर यांना वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी सदर निधीच्या विनियोगाबाबचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमून्यात शासनास 
तसेच महालेखाकार कार्यालयास सादर करावे. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी सदर खर्च विहित मर्यादेत राहील याची 
दक्षता घ्यावी 
३. वरीलप्रमाणे अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 
खर्च करतांना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
HEV शर्तीचे पालन करणे ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांची राहील. 
४. सरदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१ २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण - २००- 
इतर कार्यक्रम-राज्य योजनांतर्गत योजना- (००)-(००)(१८) - उर्दू घरासाठी सहाय्यक अनुदाने (२२३५ ए ५५२) ३१ 
सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
प्‌. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ अन्वये प्राप्त प्राधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१३११३६४१४९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MOHINUDDIN B TASHILDAR 

M O H | N U D DI N B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7eac303551¢8c1c40121e24c1d7fb18a03efe22c688ba9240047d3c7 
12ae3ea9, postalCode=400032, st=Mahi 


TASHILDAR — स = 
(मो.बा.ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल-१/२ ( लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, सोलापूर, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर, जि.सोलापूर, 


Cc ww A -0 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःसोऊघ २०१४/प्र.क्र.६० (भाग-१/का.४ 


५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर, 

६. स्वीय सहायक, सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. स्वीय सहायक,उप सचिव (अ.वि.वि.), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. स्वीय सहायक, उपसचिव/अर्थ (अ.वि.वि.), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. कक्ष अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. वित्त विभाग / नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती (का-४)/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ३पैकी३ 


